महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत उद्योग, 
ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाच्या कामगार 
प्रभागातील इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळाच्या सेवा अधिसूचित 
करण्यासाठी अभ्यासगट स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२३/प्र. क्र.१८७/कामगार-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२३ 
प्रस्तावना:- 
महाराष्ट्र लोकसेवा हकक अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कामगार विभागाच्या क्षेत्रीय 

कार्यालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या एकूण ४१ सेवा महाराष्ट्र लोकसेवा sep अधिनियमांतर्गत अधिसूचित 
करण्यात आलेल्या आहेत. इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत एकूण-३१ प्रकारच्या 
सेवा ऑनलाईन दिल्या जातात. तथापि, सदर सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत अधिसूचित नसल्याचे 
निदर्शनास आले आहे. यास्तव, सदर सेवा अधिसूचित करता येईल किंवा कसे याबाबत एक अभ्यासगट 
स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळांतर्गत एकूण-३१ प्रकारच्या सेवा विभागाच्या 
वेब-साईटवर ऑनलाईन दिल्या जातात. तथापि, सदर सेवा लोकसेवा sen अधिनियमांतर्गत अधिसूचित 
नसल्याने सदर ३१ प्रकारच्या सेवांपैकी किती सेवा लोकसेवा हक्क अंतर्गत अधिसूचित करता येतील याबाबत, 
पुढीलप्रमाणे अभ्यासगट स्थापन करण्यात येत आहे :- 


श्री. दादासाहेब खताळ, उप सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई- अध्यक्ष. 
२) श्री. विवेक कुंभार, सचिव तथा मु.का.अ., महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 
मंडळ, बांद्रे(पूर्व),, मुंबई § सदस्य. 
३) श्री. धनाजी शिंदे, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ, बांद्रे(पूर्व,, मुंबई- सदस्य सचिव. 
३. सदर अभ्यासगटाने आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत शासनास सादर करावा. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३१०१३१४३९३९५६१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SWAPNIL oe क 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 


2.5.4.20=33895 18a88af500ef1 7fd52858804c56d5b0db93ce68c96 
YA S H WA N T R AO 387648496 14f0c8b3, postalCode=400032, st=Maharasht 

serialNumber=824DB7B32ED 1 3AAC7B6F 1F11E717770B52D6784F 

2BC41DDFOE4E9729CDB96F88, cn=SWAPNIL YASHWANTRAO 


KA P A D N | S pate 0.13 14:43:13 +05'30° 
(स्वप्निल कापडणीस) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र. क्र.१८७/कामगार-९ 


उ» 


मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव. 


४. मा. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 


षु . 


मुंबई Yoo ०३२. 
विकास आयुक्त, असंघटीत कामगार, प्रभादेवी मुंबई-४०००१३. 
कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


७. संचालक, बाष्पके संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१०, 


११, 


१२. 


१२३. 
१४. 


. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, 


महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


. सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी 


मंडळ, एमएमटीसी हाऊस, सी-२२, ई-ब्लॉक, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे पूर्व, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

उप सचिव (कामगार-१०/कामगार-४/कामगार-७ उद्योग,ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-.४०० ०३२. 

उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्‍त कार्यालय, नवीन प्रशासकीय भवन, ७ वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

सर्व अपर आयुक्‍त/उपायुक्‍त/सहायक कामगार आयुक्त 

कल्याण आयुकत, कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 

निवडनस्ती (कामगार-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


